गार-ए-हिरा बहुउद्देशिय संस्था, दिग्रस, 
ता.दिग्रस, जि.यवतमाळ संचलित हाजी मुसा 
खान हयात खान इंग्लिश स्कूल, आर्णी रोड, 
दिग्रस शाळेचे हाजी मुसा खान ले आऊट, 
दिग्रस, ता.दिग्रस, जि.यवतमाळ येथे 
स्थलांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३२२०/प्र.क्र.४३३/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा : 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ २०१२/(५९/१२) AIBT-2, 
दिनांक ३१ जुले, २०१३. 

संदर्भ : 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती यांचे क्र.शिउसं/प्राथ/९४४/२०२०, 
दिनांक ३१ जानेवारी, २०२० चे पत्र 


प्रस्तावना :- 

गार-ए-हिरा बहुउद्देशिय संस्था, दिग्रस, ता.दिग्रस, जि.यवतमाळ संचलित हाजी मुसा खान 
हयात खान इंग्लिश स्कूल, आर्णी रोड, दिग्रस या इंग्रजी माध्यमाच्या स्वयंअर्थसहाय्थित प्राथमिक 
शाळेचे, सर्वे नं.१२०/१-ब, हाजी मुसा खान ळे आऊट प्लॉट नं.१-अ, दिग्रस, ता.दिग्रस, जि.यवतमाळ 
येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त झाळेचे सध्याच्या ठिकाणच्या अपुऱ्या भौतिक सुविधांमुळे परिपूर्ण इमारतीमध्ये स्थलांतर 
प्रस्तावित केळे आहे. सदर झाळेचे वर नमूद ठिकाणी स्थलांतर करण्यास खालील अटी व शर्तीवर 
मान्यता देण्यात येत आहे. :- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना स्थलांतराच्या ठिकाणी सामावून घेणे आवश्यक राहील. 
(२) शासनाकडून शाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ.चे पालन संस्थेने करणे आवऱयक राहील. 
(३) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शातींमध्ये बदल होणार 
नाहीत. 
(8) सदर शाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर कार्यरत होती, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत 
ठिकाणी कार्यरत राहील. 
(4) सदरहू स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे निदर्शनास 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः WA ३२२०/प्र.क्र.४३३/एसएम-१ 

२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती यांनी सदर शाळेच्या 
स्थलांतराबाबत पुढील कार्यवाही ४ आठवडयात करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत 
करावे. 


सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११०३११२६२९२३२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by Pravin Rajaram Mundhe 


. . Di ४ 
p [| V | Nn R [| mM DN: c=IN, ०-७ ent Of Maharashtr. ‘School Educati 
id Sp ICode=400032, st=Maharasht 


5.4.20=ad4976f306de2810214ec2ea330d9daea5of1d3f45fae9 
227a3feaaS41af10d1 


erialNumber=dc78036626ec580d66c0ac502d43af5f670bSba13 
Uu Nn h e 51213ad071acd53714a284, cn=Pravin Rajaram Mundhe 


Date: 2020.11.03 11:29:34 +05'30' 


(प्रविण मुंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती 
३. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, यवतमाळ 
४. अध्यक्ष/ सचिव, गार-ए-हिरा बहुउद्देशिय संस्था, दिग्रस, ता.दिग्रस, जि.यवतमाळ 
५. निवडनस्ती ( एसएम-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


